“महाराष्ट्र राज्य ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा” 
आयोजित करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- संकीर्ण १०२२/प्र.क्र.४७/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:-३० डिसेंबर, २०२२ 


वाचा - १) शासन निर्णय समक्रमांक दि. २७ मे २०२२ 
२) आयुक्त क्रीडा व युवक सेवा यांचे क्र.मिऑस्प/श्ानि.सुधारणा/प्रस्ताव/२०२१-२२ 
/का-६ दि.२०.०६.२०२२ 


प्रस्तावना- 


राज्यात क्रीडामय वातावरण निर्माण करून विविध खेळांना उत्तेजन देण्याच्या दृष्टीने तसेच 
आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्यस्तरावर आपले नैपुण्य दाखवित असलेल्या खेळाडूंना स्पर्धेत खेळण्याची 
जास्तीत जास्त संधी प्राप्त व्हावी व राष्ट्रीय खेळ स्पर्धेच्या दृष्टीने खेळाडूंची तयारी व्हावी, याकरिता 
महाराष्ट्र शासन आणि महाराष्ट्र ऑलिम्पीक असोशिएशन यांच्या संयुक्‍त विद्यमानाने सन २०२२ या 
वर्षामध्ये मध्ये शिवछत्रपती क्रीडा संकुल,महाळुंगे-बालेवाडी,पुणे येथे महाराष्ट्र राज्य ऑलपिंक क्रीडा 
स्पर्धा आयोजन व त्यासाठी निधी मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आळेला आहे. आयुक्त, क्रीडा व 
युवक सेवा यांनी सदर शासन निर्णयामध्ये काही बदल सुचविलेले असून त्यानुसार वाचा येथील क्र. १ 
येथील दि.२७.०५.२०२२ रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत असून, आता खालीलप्रमाणे 
सुधारित आदेशा देण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय- 


राज्यात क्रीडामय वातावरण निर्माण करून विविध खेळांना उत्तेजन देण्याच्या दृष्टीने तसेच 
आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्यस्तरावर आपले नैपुण्य दाखवित असलेल्या खेळाडूंना स्पर्धेत खेळण्याची 
जास्तीत जास्त संधी प्राप्त व्हावी व राष्ट्रीय खेळ स्पर्धेच्या दृष्टीने खेळाडूंची तयारी व्हावी यादृष्टीने 
महाराष्ट्र शासन आणि महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएडान यांच्या संयुक्‍त विद्यमानाने राज्यात 
“महाराष्ट्र राज्य ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा ” या स्पर्धेचे आयोजन करण्यास व त्यासाठी अपेक्षित 
रु.१९,०७,९४,६००/- एवढ्या अंदाजित खर्चास खालील अटींच्या अधीन राहून शासनाची मंजूरी देण्यात 
येत आहे. 


१) खेळांडूची निवास व्यवस्था ,भोजन व्यवस्था या अनुंषंगाने २०१४ च्या तुलनेत सन २०२२ 
मध्ये होणाऱ्या खर्चाचे प्रमाण मोठे असून या खर्चावर मर्यादा ठेवण्याबाबत आयुक्त क्रीडा व 
युवक सेवा आणि मुख्य स्पर्धा आयोजन समितीने यांनी दक्षता घ्यावी. 

२) क्रीडा साहित्य व इतर अनुषंगीक बाबींची खरेदी करण्यास विहित पद्धतीने मान्यता देऊन 
तो खर्च विहित पद्धतीनेच केला जाईल याची जबाबदारी, आयुक्त क्रीडा व युवक सेवा आणि 
मुख्य स्पर्धा आयोजन समितीने यांची राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १०२२/प्र.क्र.४७/क्रीयुसे-२ 


3) स्पर्धाची जाहिरात , बॅनर , पोस्टर व सुझाभीकरण या अनुषंगाने दर्शविलेला रू १.८० .कोटी 
खर्च जास्त असून तो मर्यादेत ठेवण्याची दक्षता आयुक्‍त क्रीडा व युवक सेवा आणि मुख्य 
स्पर्धा आयोजन समिती यांनी घ्यावी . 

४) खर्च विहित मार्गाने नियमानुसार करण्याची जबाबदारी आयुक्त क्रीडा व युवक सेवा आणि 

मुख्य स्पर्धा आयोजन समितीने यांची राहील. 

५) स्पर्धेच्या खर्चाचा तपशिल स्पर्धा झाल्यापासून १ महिन्याच्या आत शासनास सादर करणे 
तसेच स्पर्धेअंती शिल्लक राहणारी रक्‍कम शासनास समर्पित करणे आवश्यक राहील. ही 
जबाबदारी मुख्य स्पर्धा आयोजन समिती आणि आयुक्त क्रीडा व युवक सेवा यांची राहील. 


2. या स्पर्धेचा बाबनिहाय अंदाजित खर्च सोबतच्या परिशिष्ट-“अ” मध्ये दिला आहे. मुख्य स्पर्धा 
आयोजन समितीने स्पर्धेसाठी क्रीडा संकुलाची उपलब्धता व अन्य बाबी विचारात घेऊन स्पर्धेचे खेळ 
प्रकार, कालवधी व तारखा निश्चित करणे आवश्‍यक राहील. 


३.१ महाराष्ट्र राज्य ऑलम्पिक क्रीडा स्पर्धा, २०२२ या शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, महाळुंगे- 
बालेवाडी, पुणे तसेच पुणे, मुंबई हहर, जळगांव, नाशीक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर या जिल्ह्यात 
विविध ठिकाणी उपलब्ध असलेल्या त्या त्या खेळाच्या सुविधा असतील त्या ठिकाणी आयोजित करण्यात 
येत असून. या स्पर्धेमध्ये सोबतच्या परिशिष्ट-“ब” मध्ये नमूद केलेल्या एकुण ३२ खेळांचा समावेडा 
राहील. यातील कोणताही खेळ वगळायचा तसेच खेळाडू/मार्गदर्शक/व्यवस्थापक/ पंच यांची संख्या 
आवड्यकतेनुसार कमी अधिक करावयाची असल्यास मुख्य स्पर्धा आयोजन समितीस अधिकार राहतील. 


३.२ या स्पर्धेकरिता आवश्यक मनुष्यबळ (पोलिस, आरोग्य, अग्नीशमन, क्रीडा विभाग, spares 
कामगार, विविध समिती सदस्य) यांची भोजन व्यवस्था करणे. 


३.३ महाराष्ट्र राज्य ऑलम्पिक क्रीडा स्पर्धेच्या सुनियोजित व यठठास्वी आयोजनासाठी समिती गठीत 
करण्यासंदर्भातील आदेश दि. ०१.०६.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेले आहेत. 


४. “महाराष्ट्र राज्य ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा ” स्पर्धेचे आर्थिक व्यवहार :- 


महाराष्ट्र राज्य ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा करिता शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीसाठी 
लेखाधिकारी ,क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य,हे आहरण व संवितरण अधिकारी व आयुक्त, क्रीडा 
व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य हे नियंत्रक अधिकारी राहतील . 


तसेच संबंधित निधी आहरित करून मुख्य स्पर्धा आयोजन समितीच्या बँक खात्यात वर्ग 
करण्यात यावा. मुख्य स्पर्धा आयोजन समितीचे सदस्य सचिव (उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा 
मुख्यालय, पुणे) व महासचिव, महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएठान यांच्या संयुक्‍त स्वाक्षरीने आर्थिक 
व्यवहार करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


५. सदर स्पर्धा राज्यस्तरीय राहतील. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १०२२/प्र.क्र.४७/क्रीयुसे-२ 


६. या स्पर्धेसाठी विविध बाबींवर होणारा खर्च कमीत कमी असावा आणि कोणत्याही परिस्थितीत 
स्पर्धेसाठी मंजूर तरतूदीच्या मर्यादेत ठेवण्यात यावा. तसेच स्पर्धेसाठी खर्च करताना सर्व वित्तीय नियम / 
विनिमय / झासन निर्णय इत्यादींचे पालन करणे बंधनकारक राहील . 


9. यासाठी होणारा खर्च मुख्य लेखाशिर्ष “२२०४-क्रीडा व युवक सेवा-१०४ क्रीडा व खेळ (02) (09) 
महाराष्ट्र राज्य क्रीडा परिषदेमार्फत क्रीडा संस्थांना सहाय्यक अनुदान -३१ सहाय्यक अनुदाने (२२०४ 
१९४३)” या लेखाशिर्षाखालील सन २०२२-२३ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


८. हा शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्रमांक अनौस.क्र.५३२/२०२२/व्यय-५ दि.२६.०५.२०२२ अन्वये प्राप्त झालेल्या त्या विभागाच्या 
सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


र्‌, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१२३०१५२९३७०३२१ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ramdas Ganpat Dhumal 


Ramdas Ganpat  thntiwc’3*sovfamentor "° 


MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION 


D h uma | AND SPORTS DEPARTMENT 


Date: 2022.12.30 15:39:20 +05'30' 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा.राज्यमंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
७ मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 
८) प्रधान सचिव नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९) प्रधान सचिव वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२. 
qo) सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


) 

) महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 

) महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
१३) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

) 

) 


उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १०२२/प्र.क्र.४७/क्रीयुसे-२ 


१६) वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (संचालनालयामार्फत) 

१७) वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१८) कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१९) निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १०२२/प्र.क्र.४७/क्रीयुसे-२ 


'परिशिष्ट-“अ” 


शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण१ ०२२/प्र.क्र.४७/क्रीयुसे-२ दि.३०.१२.२०२२ सोबतचे जोडपत्र 
“महाराष्ट्र राज्य ऑलम्पिक क्रीडा स्पर्धा” करिता येणा-या खर्चाचे अंदाजपत्रक. 


अ.क्र. खर्चाची बाब अंदाजित खर्च 
| . | खेळाडू,मार्गदर्शक,पंच,व्यवस्थापक,पदाधीकारी व इतर अधिकारी 3,६४,२४,०००/- 
निवास व्यवस्था खर्च (९१०६ * रु.१०००/- प्रमाणे * ४ दिवस 
२. | खेळाडू,मार्गदर्शक,पंच,व्यवस्थापक,पदाधीकारी व इतर अधिकारी १,४५,६९,६००/- 
भोजन व्यवस्था खर्च (९१०६ * रु.४००/- प्रमाणे * ४ दिवस 
3. खेळाडू,मार्गदर्शक,पंच,व्यवस्थापक यांचा प्रवास खर्च ( ८५५१ * १,०२,६१,२००/- 
रु.१२००/- प्रमाणे 
| खेळाडू,मार्गदर्शक,पंच,व्यवस्थापक यांचा प्रवासकाळातील दैनिक १७,१०,२०० /- 
भत्ता खर्च (८५५१ * रु.२००/- प्रमाणे 
५. पदाधिकारी व इतर अधिकारी यांचा प्रवास खर्च (५५५ * रु.१५००/- ८,३२,५००/- 
प्रमाणे अथवा शासन नियमाप्रमाणे 
६. स्पर्धा आयोजन ठीकाणी सर्व खेळाची स्थानिक वाहतुक व्यवस्था ३६,४२,४००/- 
(९१०६* रु.१००/- याप्रमाणे ४ दिवस 
| पंच,पदाधिकारी व इतर अधिकारी यांचे गणवेश (१४६४* रु. १७,५६,८००/- 
१२००/- प्रमाणे 
८. खेळाडू,मार्गदर्शक,व्यवस्थापक ट्रकसुट,टी शार्ट व शॉट्स खर्च १,९१,०५,०००/- 
(७६४२* रु. २५००/-प्रमाणे 
९. | Ud खेळाचे हॉल / स्पर्धा ठिकाण/मेदान/पोडियम तयार करणे, |  ५,००,००,०००/- 


सुविधा भाडे, इलेक्ट्रिसीटी,पाणी, साफ़सफ़ाई (Housekeeping) 
देखभाल व दुरुस्ती, सुरक्षा/०91/ व्यवस्था, स्पर्धेकरिता 
आवश्यकतेनुसार गॅलरी/ओहरलेज व्यवस्था,]55 सिस्टीम 
ऑपरेटरसह, जनरेटर डिझेल खर्च तसेच स्पर्धा आयोजना करिता 
grasa खर्च इ. बाबी 


शि ०. 


सर्व खेळाचे क्रोडा साहित्य तसेच शुटिंग खेळाचे AA व 
टार्गेट्स. 


१,१०,००,०००/- 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १०२२/प्र.क्र.४७/क्रीयुसे-२ 


शि १. सर्व खेळांचे मेडल,प्रमाणपत्र, ट्रॉफी,बक्षीषे,स्मृतीचिन्ह तसेच ६०,००,०००/- 
ओळखपत्र (अँक्रीडेशन काडी) 
१२. | सर्व खेळासाठी वैद्यकीय सुविधा ( कोविड टेस्ट) खेळाडूंचा विमा व ५०,००,०००/- 
MARI वैद्यकीय साहित्य/उपकरणे तसेच अँण्टी डोपींग करीता 
आवर्यक खर्च इ. 

१३. स्पर्धा कालावधीसाठी फ़ोटो, व्हिडीओ शुटिंग २०,००,०००/- 

षो ४. स्पर्धा उद्घाटन व समारोप समारंभ ५०,००,०००/- 

१५. | स्पर्धेची जाहिरात बनी पोस्टर व सुशोभिकरण मॅसकॉट खर्च, PR १,८०,००,०००/- 
एजन्सी तसेच डिझायनिंग एजन्सी इ. 

१६. क्रीडा ज्योत खर्च-प्रवास,निवास,भोजन व सादिल खर्च, क्रीडा ४०,००,०००/- 

ज्योत कार्यक्रमाकरिता स्पोर्ट्स कीट/ गणवेश 

शि बैठकांचे चहापान,अल्पोपाहार तसेच आयत्यावेळी उद्भवलेला खर्च, १४,९२,९००/- 
संगणक प्रिटंर व इतर किरकोळ खर्च. 

एकुण:-। १९,०७,९४,६००/- 

Digitally signed by Ramdas Ganpat Dhumal 


Ramdas Ganpat २00 o- coveruenr or 


Dhumal 


MAHARASHTRA, OU = SCHOO! 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 
Date: 2022.12.30 15:39:46 +05'30" 


(रामदास धुमाळ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १०२२/प्र.क्र.४७/क्रीयुसे-२ 


परिशिष्ट-“ब” 
“महाराष्ट्र राज्य ऑलिम्पिंक क्रीडा स्पर्धा” 
शासन निर्णयक्रमांक संकीर्ण१०२२/प्र.क्र.४७/क्रीयुसे-२ दि.३०.१२.२०२२ सोबतचे जोडपत्र 
खेळाडू, मार्गदर्शक व व्यवस्थापक, अधिकारी, पंच, स्वंयसेवक व इतर खेळनिहाय सहभागी संख्या. 


अ.क्र खेळ खेळाडू संख्या मार्गदर्शक व अधिकारी | पंच | स्वंयसेवक / | एकूण संख्या 
व्यवस्थापक इतर 
पुरूष | महिला मार्गदर्शक | व्यवस्थापक 
| 9 | 2 3 | १४.1 ५ ६ 1७ | ८ ९ | ae | ० 
ea आर्चरी ९६ द २० २० 3 २५ — a २७० 
२ | अँथलेटिक्स २४८ २४८ १६ १६ ३ ७० २० ६२१ 
३ | बॅडमिंटन ५४ Ko ०९ ०९ ३ ३० ५ १६० 
४ | बास्केटबॉल ९६ ९६ १६ १६ 3 30 १५ २७२ 
५ | बॉक्सींग ८० ८० १६ १६ ३ ३० Le २३५ 
६ | basta २४० २४० १६ १६ ३ ४० २० ५७५ 
कायाकिंग 

७ | RTT Se न १६ १६ 3 30 aes | २६७ 
८ | फुटबॉल ८० ८० ¢ ¢ 3 १५ ee २०४ 
९ | जिम्नॅस्टिक्स ११२ १६८ १६ १६ ३ 20 1१० | ० ३४५ 
| 90 | o | हॅण्डबॉल १२८ १२८ १६ १६ ३ २० १५ ३२६ 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १०२२/प्र.क्र.४७/क्रीयुसे-२ 


| 99 | हॉकी १४४ १४४ १६ १६ ३ ३० २० ३७३ 
१२ | ज्युदो gv ६४ १६ 1% 3 34 1१७ | २०८ 
१३ | कबडडी ९६ र्व १६ १६ ३ ३५ २० २८२ 
१४ | खो-खो Se ९ १६ १६ ३ ३५ २० २८२ 
१५ | लॉनटेनिस ३२ ३२ १६ १६ ३ २० १९ १३८ 
१६ | माडर्न पॅन्टॉथलॉन ३२ ३२ १६ १६ ३ २० २० ९ 
१७ | शुटींग २०० २०० १६ १६ ३ ४० २० ४९५ 
१८ | रोईंग १२० १२० १६ १६ ३ २० २० ३१५ 
१९.) रग्बी ९६ ९८ १६ १६ 3 २४ २० २७१ 
२० | जलतरण-स्विमिंग | २४० १९० १६ १६ ३ ६० २० ५४५ 
वॉटरपोलो 
२१ | टेबल टेनिस ४० ३२ १६ १६ ३ १५ १५ १३७ 
२२ | तायक्वांदो ६४ ६४ १६ १६ ३ १५ 1१० | १८८ 
२३ | ट्रायथलॉन ३२ २४ १६ १६ ३ १५ १५ १२१ 
२४ | व्हॉलीबॉल ९६ ९ १६ १६ 3 24 aM २६७ 
२५ । वेटलिफ्टींग ५५ ३५ १६ १६ ३ २० ee] ० १५५ 
२६ | कुस्ती १६० ८० २४ क ३ ३५ दिक. आ ३२८ 
२७ | By ८० ८० १६ १६ ३ ४० | १७- | २४५ 
२८ | सायकलींग १३६ १३६ १६ १६ ३ ४० १५ ३६२ 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १०२२/प्र.क्र.४७/क्रीयुसे-२ 


२९ । नेटबॉल ९६ ९६ १६ १६ 3 20 a २६२ 
३० | सेपकटेकरा १२० १२० १६ १६ ३ २० 1१ | ३०५ 
३१ | स्क्वॅश १०४ १०४ १६ १६ ३ १५ 1१0 | २६८ 
३२ | याचिंग ४० ४० १६ १६ ३ २० 1१० | १४५ 

एकूण संख्या | ३३७३ ३२५९ | ५०९ ५०१ ९६ ९०९ 848 ९१०६ 


Digitally signed by Ramdas Ganpat Dhumal 
DN: CN = Ramdas G: Dhi ॥, C = IN, 
Ramdas 8 = Naharasifa,O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 
Ganpat Dhumal 20५900 
(रामदास धुमाळ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


